सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खरेदी प्रक्रिया 
पूर्ण झालेल्या Mattress and Pillow coir 
देयकांची अदायगी करण्यासाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० E ४८२ 
अंतर्गत २१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखालील 
मंजुर व उपलब्ध अनुदानातुन रुपये ४८,४०,७१४/- 
(अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लक्ष चाळीस हजार 
सातशे चौदा फक्त ) इतक्या रकमेस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 
दि.११.०८.२०२२ 

२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 
दि.२१.१०.२०२१ 

३) सहसंचालक आरोग्य सेवा ,रुग्णालये ( राज्यस्तर ) मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. आआसे/कक्ष- 

३/टे-४/ Mattress and Pillow coir /देयक/१८७५८-५९/२०२२ दि.१५.११.२०२२ 

8) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी मान्य टिप्पणी दि.०८.११.२०२२ 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक १५.११.२०२२ च्या 


प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या Mattress 


and Pillow coir देयकांची अदायगी करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 


२२१० E ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखालीळ मंजुर व उपलब्ध असलेल्या 


रु.२,८०,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन रुपये ४८,४०,७१४/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लक्ष चाळीस 


हजार सातशे चौदा फक्त) इतक्या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा १२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सहसंचालक, आरोग्य सेवा खरेदी कक्ष ,मुंबई यांचे 


स्तरावर Mattress and Pillow coir ची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाळेळी आहे. तसेच शासनाच्या 


दि.२१.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, Mattress and Pillow coir या खरेदीच्या 


रु.१३,०१,६७,१७८/- (रुपये तेरा कोटी एक लक्ष सदुसष्ट हजार एकशे अठ्याहत्तर फक्त) इतक्या 


रकमेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. परंतु सदयस्थितीत, M/s Kontak Comforts pvt. 


Ltd, Ahmednagar यांनी मालाचा पुरवठा केलेला आहे.तरी M/s Kontak Comforts pvt. Ltd, 


Ahmednagar यांचे रु. ४८,४०,७१४/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लाख चाळीस हजार सातशे चौदा 


फक्त) एवढया रक्कमेचे देयक (पुरवठादाराकडून प्राप्त झालेल्या देयकामध्ये केंद्रीय समितीने मान्य 


केलेले दर करारातील तरतूदीनुसार जीएसटी ची रक्‍कम नमुद केली असल्याने सदर देयक जीएसटी 


रक्‍्कमेसह) एकूण रुपये ४८,४०,७१४/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लाख चाळीस हजार सातशे चौदा 


फक्त) इतकी पुरवठादारास रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक आहे. 


०२. सहसंचालक आरोग्य सेवा ,रुग्णालये ( राज्यस्तर ) मुंबई यांनी असेही नमुद केले आहे की, M/s 


Kontak Comforts pvt. Ltd, Anmednagar या पुरवठादाराचे वरील प्रमाणे देयक रु.४८ ,४०,७१४/- 


(अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लाख चाळीस हजार सातशे चौदा फक्त) एवढया रक्कमेतून मालाचा पुरवठा 


उशिराने केल्याने (प्रशासकिय कारणास्ताव PDI व पुरवठा करण्यास परवानगी इत्यादी प्रशासकिय बाबी 


ग्राहय धरुन) रु.५,५१५.००/- (अक्षरी रुपये पाच हजार पाचशे पंधरा Had ) इतकी दंडात्मक रक्‍कम 


वजाती करुन लेखाशिर्ष २२१० ₹ ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखाळीळ उपलब्ध व 


मंजुर असलेल्या रु.२,८०,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन रु.४८,३५,१९९.०० /- (अक्षरी रुपये 


अठ्ठेचाळीस लाख पस्तीस हजार VHA नव्याण्णव फक्‍त) एवढया जीएसटी रकमेसह सन २०२२-२३ या 


आर्थिक वर्षात खरेदी देयके अदा करण्यात येणार आहे. तरी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खरेदी 


प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या Mattress and Pillow coir देयकांची अदायगी करण्यासाठी सन २०२२-२३ या 


आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० E ४८२ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखालील मंजुर व 


उपलब्ध असलेल्या रु.२,८०,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन रुपये ४८,४०,७१४/- (अक्षरी रुपये 


अठ्ठेचाळीस लक्ष चाळीस हजार Bast चौदा फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खरेदीस परिच्छेद क्र.०३ 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा १२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 


खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे 


विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 
विवरणपत्र-१ 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
(Amount in Rs.) 
Approved Administrative 
Budget in State Approval 
eS CRC code Name of Item Budget FA Proposal AA Budget 
2022-23 (In Rs.) Source 
(In Rs.) 
Mattress and State 
1 | २२१०८४८२ , , २,८०,००,०००/- Budget 
Pillow coir ४८,४०,७१४/- 
Total ४८,४०,७१४ 
विवरणपत्र -ब 
खरेदीचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | साहित्याचे | मुळ प्र.मा. | मुळ नग | देयकाची । केंद्रीय | जीएसटी निविदा सुधारित सर्व करांसहित 
नाव दर सन | संख्या | मुळ रक्‍कम | समितीने | रक्‍कम प्रक्रिया । प्र.मा. नग । एकुण किंमत 
२०२१-२२ सन मान्य नंतरचा दर संख्या 
शा.स. २०२१- केलेले दर (प्रति नग 
नि २२ खरेदी किंमत) 
दि.२१.१०. | शा.स. GST सह 
२०२१ नि 
दि.२१.१० 
.२०२१ 
1 | Mattresses 2097 1000 2097000 | 2410.00 433.80 2843.80 1000 2843800 
Coir Fome 
rexin cover 
4” ( Size 3 
ft X 6 ft) 
2 | Mattresses 1314 1000 1314000 | 1458.30 | 262.494 1720.794 1000 1720794 
Coir Fome 
rexin cover 
4” ( Size 3 
ft X 4 ft) 
3. | Pillow(15| 234 1000 234000 234.00 42.12 276.12 1000 276120 
kg ) Coir 
Total 48,40,714 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा १२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 


०३. सदर खरेदीसाठी अंदाजित रु. ४८, ४०,७१४/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष चाळीस हजार 
सातशे चौदा फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षांत लेखाशिर्ष 
२२१० ई ४८२ अंतर्गत २१ पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टाखाली उपलब्ध व मंजुर असलेल्या 
रु.२,८०,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन भागविण्यात येणार आहे. 


०४. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-आ) 
सहसंचाळक आरोग्य सेवा ,रुग्णालये ( राज्यस्तर ) मुंबई यांनी प्रमाणित केळे आहे. तसेच सदर 
प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.०८.११.२०२२ रोजीच्या टिपणी 
अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 

एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 

क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 

मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 

अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३ )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा १२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खरेदीसाठी अंदाजित रु. ४८, ४०,७१४/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष चाळीस हजार साती 
चौदा फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२ -23 या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० 
ई ४८२ अंतर्गत २१ पुरवठा व सामुग्री या उठदिष्टाखाली उपलब्ध व मंजुर असलेल्या रु.२,८०,००,०००/- 
इतक्या अनुदानातुन भागविण्यात येणार आहे. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत 
पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०५. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आरोग्य सेवा, 
आयुक्तालय, मुंबई व सहसंचालक आरोग्य सेवा ,रुग्णालये ( राज्यस्तर) मुंबई यांची राहील. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा १२२१/प्र.क्र.१६२/आरोग्य-८ 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५११२८२१३९१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIAYKUMAR 


LAXMANRAO 
[_ A H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380 
V | J A Y K U M A R c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71D 


A717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 
[_ A x M A N R A O AAFSDCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 

cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.12.16 15:26:38 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 
) 
) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व Satan Fag 

११)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


